RNI No. MAHBIL /2012/47976 
www.dgps.maharasNtra.gov.in 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक-अ-पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १०, अंक - ३] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ४ - १०, २०२१ / माघ १५ - २१, शके १९४२ [ पृष्ठे २ 














प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


जाहीर प्रसिद्धीकरण 


क्रमांक नवि-५/आरआर-११९/२०२१.--महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ५१-अचे 
पोट-कलम (४) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, मिलिंद शंभरकर, जिल्हाधिकारी, सोलापूर, या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की, सोलापूर 


जिल्ह्यातील पंढरपूर नगरपरिषद तसेच सांगोला नगरपरिषदेमध्ये दिनांक २० जानेवारी २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये परिशिष्टात नोंद 
केलेले उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत, 











परिशिष्ट 
अ. क्र. नगरपरिषदेचे नाव निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांची नावे शेरा (जर उपाध्यक्षाचे 
पद राखीव असेल तर 
कोणासाठी) 
१ २ ३ ४ 
१ पंढरपूर डोंबे श्वेता निलराज -- 
२ सांगोला धनवजीर प्रशांत बबन वच 
मिलिद शंभरकर, 
भा.प्र.से., 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर, 
सोलापूर, २९ जानेवारी २०२१. 
Notification 


Ath Afd-4/sIRVsiX-99¢/2029.-In exercise of the powers vested under sub-section (4), Section 51-A of 
the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965. 


|, Milind Shambharkar, Collector, Solapur, hereby publish the name of person who have been declared 
elected as Vice-President of the Pandharpur and Songola Municipal Councils of Solapur District from the 
Municipal Council shown against their name in the Special Meeting held on 20th January 2021. 


एच-३११, भाग एक-अ (पु.वि.पु.)- ३ 


2 महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-अ-- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ४ - १०, २०२१ /माघ १५ - 29, शके १९४२ 


Schedule 
Sr. No. Name of the Name of the Remarks 
Municipal Councils Vice-President (Whether the seat 
is reserved and if 
so, for whom) 
1 2 3 
1 Pandharpur Dombe Sweta Nilraj -- 
2 Sangloa Dhanvajir Prashant Baban -- 
MILIND SHAMBHARKAR, 
LA.S., 
Collector, Solapur. 
Solapur, 29th January 2021. 
जाहीर प्रपिद्धीकरण 





क्रमांक नवि-५/आरआर-११९/२०२१.--महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची 
पद्धत), नियम, २०१० नियम ६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी, मिलिंद शंभरकर, जिल्हाधिकारी, सोलापूर या प्रकटनाद्वारे असे 
जाहीर करतो की, सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर नगरपरिषदेमध्ये दिनांक २० जानेवारी २०२१ रोजी घेणेत आलेल्या विशेष सभेमध्ये 


परिशिष्टात नोंद केलेले नामनिर्देशित सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत. 














परिशिष्ट 
अ. क्र. नगरपरिषदेचे नाव निवडून आलेल्या नामनिर्देशित सदस्यांची नावे 
१ २ 3 
१ पंढरपूर (१) जोजारे जगदिश मधुकर 
(२) अलंकार शिवाजी दिगंबर 
(३) वरपे विजय परमेश्वर 
मिलिंद शंभरकर, 
भा.प्र.से., 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर, 
सोलापूर, २९ जानेवारी २०२१. 
Notification 


क्रमांक नवि-५/आरआर-११९/२०२१.-॥॥ ७88०5७९ ० [१९७०४७५ vested under Rule 6 of the Maharashtra Municipal 


Councils and Nagarpanchayats (Qualifications and Procedure for Appointment of Nominated Councillors) 
Rules, 2010, 


|, Milind Shambharkar, Collector, Solapur, hereby publish the name of person who have been declared 
elected as Nominated Member of the Pandharpur Municipal Council of Solapur District from the Municipal 
Council shown against their name in the Special Meeting held on 20th January 2021. 


Schedule 
Sr. No. Name of the Municipal Council Name of the Nominated Councillors 
1 2 3 
1 Pandharpur (1) Jojare Jagadish Madhukar 


(2) Alankar Shivaji Digamber 
(3) Varpe Vijay Parmeshwar 


MILIND SHAMBHARKAR, 
LA.S., 
Collector, Solapur. 
Solapur, 29th January 2021. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH 
MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI - 400 004. 


EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


